अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील अपर संचालक, 
गट-“अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-११२०/प्र.क्र.५५/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ ऑगस्ट, २०२०. 


झासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ चे कलम ४(१) ते ४(३) मधील तरतुदीनुसार अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयातील अपर संचालक, गट-“अ” (5-२५ : ७८,८००-२,०९,२००) या संवर्गातील खाली नमूद 
अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना खालील तक्त्यातील 
स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व बदलीनंतरचे पदनाम व 
सध्याचे कार्यालय कार्यालय 
(१) (२) (3) 
श्री.वि.कृ.आहेर, अपर संचालक (समन्वय), 
a अपर संचालक (मूल्यमापन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, | मुख्य कार्यालय, मुंबई 
मुख्य कार्यालय, मुंबई (Raa पद) 


२.  श्री.वि.कृ.आहेर यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत 
स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर 
राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती ही अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात 
येईल तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही याची जाणीव संबंधितांना करुन देण्यात 
येत आहे. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ Helles नियम २३ कडे वेधण्यात येत 
आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची 
आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


३. संबंधित कार्यालयप्रमुखांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदाचा पदभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून त्या 
अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच बदली केलेल्या पदावर 
वरील अधिकारी त्यांना देय/ अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधी उपभोगुन रुजू न झाल्यास संबंधित कार्यालयाने 
त्यांचे वेतन काढू नये. कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिक्षाधीन कालावधी नियमित करण्यात येणार नाही. यासंदर्भात 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-सेनिवे-१००१/१३०/सेवा-४, दिनांक २/०६/२००३ मधील परिशिष्ट-१, 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-११२०/प्र.क्र.५५/का.१४२७ 


नियम ९(१४)(एफ) शेरा क्रमांक २ नुसार सक्तीचा प्रतिक्षा कालावधी निर्माण होण्यास जबाबदार ठरणाऱ्या संबंधित 
अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. 

४. संबंधित कार्यालयप्रमुख यांना कळविण्यात येते की, Vl veyed व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे 
पदभार सोडल्याचा तसेच स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास tushar.hirlekar@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर 
तसेच संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना कळवावा. 


५. बदली झालेले अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ संबंधित आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची कार्यावाही सात दिवसांच्या आत करावी. 
अद्ययावत केलेले ई-प्रोफाईल संबंधित कार्यालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या त्या महिन्याच्या वेतन देयकासोबत 
कोषागार कार्यालयास सादर केल्याशिवाय त्यांचे वेतन देयक कोषागार कार्यालयाने पारित करु नये. तसेच, 
अद्ययावत ई-प्रोफाईलच्या प्रती संचाळक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय व शासनास पाठविण्यात याव्यात. 
ई-प्रोफाईल अद्ययावत करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यालयप्रमुखांची राहील. 

६.  श्री.वि.कृ.आहेर यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव करण्यात येत असल्याने त्यांना नियमानुसार 
अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहील. 


७. महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन आदेशा उपलब्ध 
करण्यात आला असून; त्याचा संकेताक २०२००८१७१७२३०८८८१६ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRADNYA MAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=3 1c8683f52ccbefd97bce49983c4151d2caflc185c657ea855a 


c85f31e5f681e, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


ialNumber=f0b9244e8f45f1 2e0a399cd036d6d3767c67c834995 1e3 


M A H A | F 25047b7469a24ccHb2, ou=PLANNING DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=PRADNYA MAHALE 
Date: 2020.08.17 17:34:31 +05'30' 
(प्रज्ञा महाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री/ मा.उप मुख्यमंत्री (नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

५. सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. सर्व सह संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 


भवन, नवी मुंबई/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-११२०/प्र.क्र.५५/का.१४२७ 


सर्व उप आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई/ पुणे/ 
नाशिक/ औरंगाबाद/ अमरावती/ नागपूर 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. श्री.वि.कृ.आहेर, अपर संचालक (मूल्यमापन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई 
. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


